जि. सिंधुदुर्ग येथील ईव्हीएम साठवणुकीकरीता 
गोदाम बांधकाम :- प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.३५२/१७/३३ 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांचे पत्र क्र.निवडणूक कार्या 
१५ (१)/ईव्हीएम/गोदाम/२०१९, दि.०५.११.२०१९ 


शासन नणय निर्णय :- 


जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सिंधुदुर्ग कार्यालयाकडून ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट 
साठवणूकीसाठी नव्याने गोदाम बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंदाजपत्रक छाननी 
करुन तांत्रिक सहमतीसह रु.७९९.३५ लक्ष इतक्या किमतीचा प्रस्ताव दि.०५.११.२०१९ च्या पत्रान्वये 
प्रशासकीय मान्यतेस्तव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


२. सदर प्रस्तावाच्या छाननीअंती अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे 
विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 


Sr. Items Cost Rs. 
No. 


(A) | ESSENTIAL Items 


1 (a) Building proper Ground Floor 31610000.00 


Total proper Building D 31610000.00 


2. Electrification 


1) | 1 : 
a) External (Transformer, MSEB a oe 


charges, DG) 5 % 0.00 


on D | 1896600.00 


6 % 
b) Internal 
a 
Lifts 
on D 
3. Water supply and Sanitation Sewarage 
treatment 5 % 1580500.00 


4. Compound wall and gate & Retaining 
wall 2400000.00 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.३५२/१७/३३ 


Total Cost = M 


5. Parking shades 1200000.00 
6. Internal roads as per layout and surface drain 3750000.00 
7. Furniture minimum Racks, Tables etc. 20 % on D | 6322000.00 
8. Rain Water Harvesting 1% on D | 316100.00 
9. fire fighting arrangement 2% on D | 632200.00 
10. Soil Investigation 00. -___ | 
11. Land Development 4% on D | 1264400.00 
Total (A) | 52602300.00 
Rate of Essential items Rs./Sqmt 48259.00 
OPTIONAL ITEMS 
1. Water main storage & pump 500000.00 
house, borewell etc. 
2. Air Conditioning 1000000.00 
900000.00 
3. Generator 
150000.00 
4. Street light 
3.5 % on A | 1841081.00 
5. Architectural Services 
6. Solar Energy system and CC 1000000.00 
cameras 
7. public facility center Transformer and other 500000.00 
Connection 
150000.00 
8. Land scaping and Garding 
Total (B) 6041081.00 
Total Cost (A) + (B) =T 58643381.00 
Contingencies 4% on D | 1264400.00 
Work Insurance 0.50 % on D | 158050.00 
Add for price Escalation 10 % on D | 3161000.00 
Add for probable Incrise in Rates 10 % on T | 5864338.00 
Add for GST 12 % on T | 7037206.00 
76128375.00 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.३५२/१७/३३ 


Centage charges 5 % on M | 3806419.00 


: 79934794.00 
Total Project cost 


Rate of Total Project Rs. / Sqmt. 73335.00 


३. वरील विवरणात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या रु.७९९.३५ लक्ष (रुपये सात कोटी 
ASIA लक्ष पस्तीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खालील 
अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


a. ईव्हीएम व व्हीव्हीपँटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या सदर 
गोदामांचे बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे 
गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता आवश्यकता 
असल्यास ई-टेंडरिंग पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 

७. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट Hier साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (EC!) 
दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सुचना विचारात घेवून सदर गोदामांचे बांधकाम करण्यात यावे. 

०. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा 
खरेदीकरीता केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 

0. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता घेवून 
काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 

8. काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

1. ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 

9. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 
दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

h. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. प्रस्तुत मान्यता नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा २०१०प्र.क्र.४८ (भाग-१)/ का-१४६१, दिनांक 
११ जून, २०१८ नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०१७/प्र.क्र.३५२/१७/३३ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००११७११४०३१८८०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
A N | L N AN Sl N G oe 1 eu by ANIL NANSING VALVI 


400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


VALVI san oven ra a a 
(अ.ना.वळवी) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रति :- 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, सिंधुदुर्ग . 
Wd: - 


१. महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 

२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू,), 

५. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी 

६. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, सिंधुदुर्ग 

७. कार्यासन अधिकारी, इमारती-१/अर्थ-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन - ३३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


